शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
संलग्नित आरोग्य पथक, सावनेर येथे १० खाटांचे 
ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचसीएच-२०२१/प्र.क्र.११/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा: संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: वैशिवसं / 
शावैमनाआप्रसावनेर / टॅमाकेअर / २१० / आय-प / २१, दिनांक ०७.०१.२०२१ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या 
संस्थेशी संलग्नित आरोग्य पथक सावनेर पथकाची सद्यस्थितील इमारत जीर्ण झालेली असल्याने 
तेथे १० खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटर व अन्य रुग्ण सोयीसुविधासांठी इमारत उभारणे अत्यंत आवश्‍यक 
आहे. सदर इमारतीत ट्रॉमा केअरसह मॅटरनिटी अँण्ड चाईल्ड हेल्थ केअर विभाग, ग्रामीण आरोग्य 
पथक, आकस्मिक विभाग, पुनर्वसन विभाग,अतिदक्षता विभाग, ऑपरेशन थिएटर याप्रकारे सर्व 
रुग्णउपयोगी विभाग कार्यरत / निर्माण करण्यात येणार असल्याने रुपये १०,८५,८६,०००/- (रुपये 
दहा कोटी, पंच्याऐंशी लक्ष, शाहाऐंशी हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


णं . | Construction of 10 Beded Trauma Care Centre and other | १०,८५,८६,००० 
patient care facilities Building (G+2) at Saoner Tal. Saoner 
Dist. Nagpur 


एकूण १०,८५,८६,००० 


अटी व ate :- 
१. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीएच-२०२१/प्र.क्र.११/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत विषयी विभागास सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रक व नकाशे संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी स्वाक्षाकिंत करावे. 


३. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दि.११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. प्रस्तावातील edit संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७ / 
तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


७. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


८. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


९. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीएच-२०२१/प्र.क्र.११/प्रशा-१ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ 
/ विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, 
उप विभाग-५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२६११४६४०३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR: 
AO DAHALE : 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


महालेखाकार-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व setae), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


AD 


ee ee 


0८ AN 


Cc 
ae 


£33) 


Nn ८. 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


